ज्या कंत्राटदारांकडे इतर राज्यातील 


नोंदणीकृत यंत्रसामुग्री असेल त्यांनाही 
निविदा प्रक्रीयेत भाग घेण्यास परवानगी 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्र. सीएटी २०१७/प्र.क्र.८/इमारती-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०९/०४/२०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र.सीएटी २०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, दि.१२ एप्रिळ २०१७ 
२) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२१/भाग २/इमा-२, दि.२३/१०/२०१७ 


प्रस्तावना :- 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत ई-निविदा प्रक्रीयेंतर्गत प्राप्त होणा-या निविदा सूचना 


देकाराबाबत तसेच निविदा मागवितांना निविदा प्रक्रीया आणि निविदा स्वीकृती याबाबत एकत्रित सूचना 
दि.१२/४/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तद्‌नंतर सदर शासन 
निर्णयास दि.२९/६/२०१७ व २७/७/२०१७ रोजी शुध्दीपत्रकही निर्गमित करण्यात आले आहे. 

दि.१/७/२०१७ पासून अंमलात आलेल्या वस्तु व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत विविध 
कंत्राटदार संघटनांनी शासनाकडे वेळोवेळी अडचणी मांडल्या आहेत. त्यानुषंगाने वस्तु व सेवा कर 
प्रणाळीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीचे स्पष्टीकरण सा.बां.विभागाच्या दि.१९/९/२०१७ व २३/१०/२०१७ 
रोजीच्या परिपत्रकान्वये निर्गमित करण्यात आले आहे. 

दि.२९/६/२०१७ रोजीच्या निर्गमित शुध्दीपत्रकासोबत SBD ची प्रत जोडण्यात आली आहे. सदर 
SBD तील पात्रता निकषांनुसार विविध कामांना आवश्‍यक असलेल्या यंत्रसामुग्री बाबत सर्वसाधारण 
मार्गदर्शक यादी जोडण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष कामाच्या निकडीनुसार निविदा मंजूरी अधिका-याने त्यांचे 
स्तरावर योग्य तो निर्णय घेणे बाबत सूचित केले आहे. 

दि.१९/९/२०१७ रोजीच्या परिपत्रकान्वये यंत्रसामुग्री बाबत यंत्र सामुग्रीच्या आयुर्मानानुसार 
सा.बां.विभागातील यांत्रिकी अभियंत्याकडून प्रमाणित करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. 

शासनाच्या असे ese आळे आहे की, कोणत्याही कामाकरिता लागणारी यंत्रसामुग्री 
सा.बां.विभागाच्या यांत्रिकी अधिका-यांकडून प्रमाणित करणे आवश्‍यक केले असल्याने इतर राज्यातील 
कंत्राटदारांना महाराष्ट्र शासनाच्या सा.बां.विभागांतर्गत निविदांमध्ये भाग घेणे जिकीरीचे व अडचणीचे होत 
आहे. पर्यायाने सा.बां.विभागांतर्गत कामांकरिता व्यापक स्पर्धा होण्यास बाधा निर्माण होत आहे, परिणामी 
सा.बां.विभागातील कामांकरिता तुलनेने चांगल्या दर्जाचे कंत्राटदार पात्र होत नाहीत व आर्थिक दृष्टयाही 
योग्य स्पर्धा होत नाही. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांकरिता ही यंत्रसामुग्रीकरिता MOST चे प्रमाणपत्र 
आव्यक असण्याची अट समाविष्ट केलेली नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएटी २०१७/प्र.क्र.८/इमारती-२ 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता सा.बां.विभागांतर्गत कामांकरिता निकोप व व्यापक स्पर्धा होवून 
चांगल्या दर्जाचे तसेच शासनाच्या आर्थिक हितार्थ चांगल्या दर्जाचे कंत्राटदार पात्र होण्याच्या दृष्टीने शासन 
खालीलप्रमकाणे सूचना निर्गमित करीत आहे. 


शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध इमारती, रस्ते व पूलांचे प्रकल्पांकरेता आवश्‍यक 
असलेली यंत्रसामुग्री इतर राज्यातील कंत्राटदारांच्या मालकीची असल्यास ते सा.बां.विभागांतर्गत निविदा 
प्रक्रियेमध्ये भाग घेऊ शकतील. याकरिता सदर यंत्रसामुग्री महाराष्ट्र राज्यातीलच असण्याची अट 
निविदेमध्ये समाविष्ट करण्यात येऊ नये. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१०१११७१३३५१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjay णय 


00 
(सं.मु.उत्तरवार) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


AD 


) 

) मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
) 

) 

) 

) 


८ 0८ w 


षु 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्रामविकास विभाग 
महालेखापाल-१, मुंबई 
महालेखापाल-२, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
सर्व मुख्य अभियंता (विद्युतसह), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई 
सर्व अधीक्षक अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी सह), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ 
अधीक्षक अभियंते यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन निर्णयाची 
प्रत अग्रेषित करावी. 
१४) मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 
१५) कार्यासन इमारती-२ निवड नस्ती. 


GX 


wen 


Go 
99 
१२ 
१३ 


Se De eC रळ 


